सन 2028-24 या आर्थिक वर्षात लेक लाडकी 
योजनेची जाहिरात प्रसिध्दी करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.९८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : -९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/ का-३४, दि.१३.८.२०२१ 

२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/अंगणवाडी/का-७ 

/लेक लाडकी राज्यस्तरीय प्रसिध्दी/४५३०, दिनांक ०१.०८.२०२४. 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचेकडील माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक १४.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

प्रस्तावना:- 

माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही योजना अधिक्रमीत करून राज्यात दिनांक ०१.०४.२०२३ पासून 
मुलींच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी योजना" सुरू करण्यास शासन निर्णय दि. 
३०.१०.२०२३ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२३ रोजी वा त्यानंतर 
पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, gue पहिलीत ६ 
हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये तर लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण 
झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण रुपये १,०१,०००/- एवढी रक्कम देण्यात येणार आहे. 
त्यानुसार राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
२. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वाचा क्र. २ येथील 
पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन व त्याप्रमाणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने वाचा 
क्र. ३ अन्वये याकरिता तयार केलेला माध्यम आराखडा व त्यानुषंगाने लेक लाडकी योजनेची जाहिरात 
प्रसिध्दी करण्याकरिता Media Plan माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त राबविण्यास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये लेक लाडकी योजनेची जाहिरात प्रसिध्दी करिता माहिती व 


जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त राबविण्यात येणा-या खालीलप्रमाणे माध्यम आराखड्यास (Media Plan) 
व त्याकरिता होणा-या रुपये ७९,०४,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणऐंशी लक्ष चार हजार फ़क्त) इतक्या खर्चास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर Media Plan अंतर्गत राबवावयाच्या उपक्रमांचा तपशील पुढीलप्रमाणे 


आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.९८/का.६ 


अ.क्र माध्यम अपेक्षित अंदाजित खर्च )७७ 
सह) रूपये 
fa | एलईडी मोबाईल व्हॅनद्वारे प्रसिध्दी ७६,००,०००/- 
प्रशासकीय खर्च ३,०४,०००/- 
एकूण ७९,०४,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे माध्यम आराखडयाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त करावी. तसेच, माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सदर जाहिरात प्रसिध्दीची कार्यवाही माध्यम आराखडा समितीच्या 
निर्णयानुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार व विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून करावी. 

३. प्रस्तुत जाहिरात प्रसिध्दीची देयके आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, 
नवी मुंबई यांचे नावे दर्शविण्यात यावीत. 

४. प्रसिध्दी करण्यात येणा-या जाहिरातीचे मूल्यांकन व निरीक्षण एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेच्या जिल्हा / तालुका/ क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयामार्फ़त करण्यात यावे. 

4. जाहिरात प्रसिध्दी / कार्यक्रम आयोजन करताना संबंधित एजन्सीकडून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या 
अनुषंगाने कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. जाहिरात प्रसिध्दी / कार्यक्रम आयोजनात 
कोणतीही दुर्घटना अथवा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. 

६. प्रस्तुत प्रकरणी देयके अदा करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, १ 
ला मजला, रिअर विंग, रायगड भवन, बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयाने शासन मान्यतेनंतर करावी. 

७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त नेमणूक करण्यात आलेल्या संस्थेशी (Third party 
Audit Agency) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाने समन्वय साधून जाहिरातीच्या प्रसिद्धी 
मोहीमेवर निरीक्षण करावे. सदर संस्थेकडून मॉनिटरींग व रिपोर्टीगचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देयक 
अदायगी बाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. बाह्य माध्यमांद्वारे प्रसिद्धीकरिता प्रत्येक बाह्य 
माध्यमाकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरदतूदीच्या ३ टक्के इतकी रक्‍कम उपलब्ध करुन त्रयस्थ 
YA (Third party Audit Agency) देयकांची अदायगी करण्यात यावी. 

८. त्यानुषंगाने प्रसिध्दी करण्यात येणा-या जाहिरातींचे मूल्यांकन व निरीक्षण एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना आयुक्तालयाने करावे. प्रसिध्दी नंतर आवश्‍यक असलेल्या बाह्य माध्यमांचे जिओ टॅग फ़ोटो 
(पहिल्या व शेवटच्या दिवसांचे) आवश्‍यकतेनुसार तसेच ज्या माध्यमाकडे एकाधिकार आहेत, अशा माध्यमांचे 


त्या त्या संबंधित कंपनीचे काम पूर्ण केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देयके तपासणीकरिता आवश्‍यक राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.९८/का.६ 

९. उपरोक्त माध्यम आराखड्याप्रमाणे जाहिरात प्रसिध्दीचे कामकाज पूर्ण केल्याबाबत विहित 
कार्यपध्दतीनुसार खातरजमा करून आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी अभिप्रायासह 
संबंधितांची देयके अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव आवऱ्यक त्या दस्ताऐवजासह शासनास मान्यतेस्तव सादर 
करावा. त्यानुसार शासनाने मान्यता दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी. 

१०. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च हा मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२- 
समाज कल्याण, १०३- महिला कल्याण, (२५) मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना, (२५) (०५) लेक 
लाडकी योजना (कार्यक्रम) २२३५ डी ५२४, २६ - जाहिरात प्रसिध्दी या लेखाशीर्षाखाळी तरतूद उपलब्ध 
करून देण्यात येईल. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१८४९१४७२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR : 

(वि. रा. ठाकूर) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 

३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

७) सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

८) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म व बा. fa), जिल्हा परिषद, 

९) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / आदिवासी / नागरी), 


१०) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


